शुद्धिपत्रक- नगर दिवाणी व स्त्र 


न्यायालय, मुंबई येथे ११ आणि नगर 
दिवाणी सत्र न्यायालय, दिंडोशी येथे ५ 
असे १ ६ Dedicated Commercial Courts 
स्थापन करण्यास व त्याकरीता एकूण ११२ 
पदनिर्मितीच्या प्रस्तावास मान्यता 
देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: विशेन्या १३१६/१३३/प्र.क्र.१४/का- नऊ 
मंत्रालय, मुंबई -४०० ०३२, 
दिनांक :- २६ जून, २०२०. 


संदर्भ- १. विधि व न्याय विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: विठेोन्या १३१६/१२३२/प्र.क्र.१४/का- नऊ 
दिनांक-१३.०९.२०१९. 


शासन शुद्धिपत्रक: 


उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १३.०९.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २ येथील 
तक्त्यामध्ये अ.क्र. २ पुढीलप्रमाणे आहे. 


अ.क्र पदनाम वेतनस्तर । पदसंख्या 


२. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 58-१७ =a 


याऐवजी खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावे 


अ.क्र. पदनाम वेतनस्तर पदसंख्या 
2. लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 5-१५ : ४१,८००-१,३२,३०० | १ | 
३. हे शासन शुद्धिपत्रक वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्या विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ 


क्रमांक अनो.सं.क्र.१०२/२०२०/व्यय-५ दि.३०.०१.२०२० व अनो. संदर्भ क्र. ५३/सेवा.९ 
दि.०३.०२.२०२०, अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक: विशोन्या १३१६/१३३/प्र.क्र.१४/का- नऊ 


४. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००७०२१३१९४२१६१२ असा 
आहे. हे शुद्धिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


Digitally signed by Anand Bharat 


A n a n d B h a la t he ice totes High Court, 


ou=Judiciary, postalCode=400032, 


t=Mahi htra, 
Hodawadeka ४५५११७७ aessoscoasdsatbbb 


b09770620a8e0483814d28fc8eeee2d0 
r 8fdc44d, cn=Anand Bharat 

Hodawadekar 

Date: 2020.07.02 15:54:02 +05'30' 


(आनंद भारत होडावडेकर) 
उप विधि सल्लागार-नि-उप-सचिव 
प्रति, 


१) मा. महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय, मुंबई. 
२) मा. मुख्य सचिवांचे उप सचिव, मुख्य सचिवांचे कार्यालय, मंत्रालय, मुंबई. 
३) अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
४) प्रबंधक (निरीक्षणे-१ व २), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
५) प्रबंधक (अर्थसंकल्प व वित्त), उच्च न्यायालय, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


६) प्रमुख न्यायाधीश, नगर दिवाणी सत्र न्यायालय, मुंबई. 

७) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परीक्षा) एक/दोन, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर 
८) अधिदान व लेखा अधिकारी,मुंबई. 

९) निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

१०) वित्त विभाग (कार्या. व्यय-५, आ.पु.क. कक्ष, विनियम) 

११) विधि व न्याय विभागातील सर्व कार्यासने व शाखा. 

१२) निवडनस्ती- कार्या. ९ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


